परभणी जिल्ह्यातील परभणी, जिंतूर, सेलू व 
गंगाखेड तालुक्यातील ग्रामा/इजिमा रस्ते 
प्रजिमा म्हणून दर्जोन्नत करण्याबाबत तसेच- 
महानगरपालिका, परभणी / नगरपालिका, सेलू 
हद्दितील लांबी अस्तित्वातील प्रमुख जिल्हा मार्ग 
रस्त्यात समाविष्ट करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२१/प्र.क्र.९२/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- २५ जानेवारी, २०२२. 


पहावे :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नांदेड यांचे पत्र 
जा. क्र. मु. अ. ना/२००१-२१/आरेखक/२८/प्रस्ताव, दि.१३/१२/२०२१. 
प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नांदेड यांनी संदर्भाधिन 
पत्रान्वये परभणी जिल्ह्यातील परभणी, जिंतूर, सेलू व गंगाखेड तालुक्‍यातील इतर जिल्हा मार्ग व 
ग्रामीण मार्ग रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नरत करणेबाबत, तसेच महानगरपालिका/ 
नगरपालिका हद्दितील अवर्गीकृत रस्ते अस्तित्वातील प्रमुख जिल्हा मार्गात समाविष्ट 
करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. तसेच जिल्हा परिषद, परभणी, 
परभणी शहर महानगरपालिका, परभणी व नगर परिषद, सेलू यांनी सदर रस्ते अस्तिवातील 
प्रमुख जिल्हा मार्गामध्ये समाविष्ट करणेबाबत मागणी केलेली आहे. 


सदर रस्त्यांचा होणारा वापर तसेच जिल्हा परिषद, परभणी, परभणी महानगरपालिका, 
परभणी व नगर परिषद सेलू यांचा ठराव विचारात घेता, सदर रस्ते दर्जोन्नत करून प्रमुख जिल्हा 
मार्ग म्हणून दर्जोन्न्त करण्याचे तसेच अस्तित्वातील प्रमुख जिल्हा मार्गामध्ये लांबी समाविष्ट 
करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


झासन निर्णय :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नांदेड यांचा प्रस्ताव व जिल्हा 
परिषद, परभणी तसेच महानगरपालिका, परभणी व नगर परिषद, सेळू यांची मागणी विचारात 
घेऊन, परभणी जिल्ह्यातील परभणी, जिंतूर, सेळू व गंगाखेड तालुक्‍यातील खालील रस्ते 
दर्जोन्नत करून प्रमुख जिल्हा मार्ग संवर्गात समाविष्ट करण्यात येत आहेत. तसेच अस्तित्वातील 
प्रमुख जिल्हा मार्गामध्ये लांबी समाविष्ट करण्यात येत आहे. 


झासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२१/प्र.क्र.९२/नियोजन-२ 


__ | दर्जोन्नत 
जक न रस्त्याचा । साखळी क्रमांक दर्जोन्नती नंतरचा क्रमांक व 
अ प्रस्तावित रस्त्याचे नांव न at करावया नासा यात 
क्रमांक व लांबी लांबी नामाभिधान 
ची लांबी 

। जिल्हा सामान्य रुग्णालय । महानगरपालि | ०/०० ते ०/५०० ।०.५०० ।लांबी-सदर लांबी प्रमुख 
परभणी राममा-६१ तुराब | का, परभणी ।०.५००कि.मी. ।कि.मी. ।जिल्हामार्गा -३६मध्ये 
उल हक दर्गा पारवा-जांब- | हद्दितील समाविष्ट केल्याने प्रजिमा ३६ 
आळंद भोगाव रस्ता. 0.400 frat. ची लांबी (22.4004 0,400) 

लांबी २३.०० कि.मी. इतकी होईल. 

२. | राममा-६१ उड्डाण पुल- इतर जिल्हा । 0/00 ते २०/०० | २९.५०० | प्रमुख जिल्हा मार्ग क्र. ४१ 
कौडगाव-सोन्ना-प्रजिमा-२५, | मार्ग-२६ २०.००कि.मी. । कि.मी. 

-रामा-२३५ 
बोरवंड (बु.)राममा-७५२ के र ६.००कि.मी. 
ला मिळणारा रस्ता. ग्रामीण मार्ग- । ०/०० ते ३/५०० 
५५ ३.५००कि.मी. 

३. | मरडसगाव-हादगाव- महानगरपालि | ०/०० ते ०/५०० | ०.५०० । लांबी -सदर लांबी प्रजिमा २५ 
रेणाखळी-सिमुरगव्हाण- eae का, परभणी ०.५०० कि.मी कि.मी मध्ये समाविष्ट केल्याने 
मानवाम-राममा-६१ सावळी- | हद्दितील जोग 

पाडत हद्दितील प्रजिमा २५ ची लांबी 
पाळोदी-मांडाखळी- ०.५०० कि.मी 
ब्राम्हणगाव-राममा-७५२ के लांबी (५७.००--०.५००) ५८.२०० 
अनुसया टॉकीज रेल्वे कि.मी. इतकी होईल. 
क्रॉसिंग -बलसा फाटा- 
रायपुर-नवोदय विद्यालय 
प्रस्तावित रामा ला मिळणारा 
रस्ता. 

४. | राज्यमार्ग -२५३ पासून नगर परिषद | 0/00 ते ५/२०० | ५.२०० । लांबी-सदर लांबी प्रजिमा २८ 

ae य क मदरसा सेलू हद्दितील | 4.200 कि.मी. | कि.मी मध्ये समाविष्ट केल्याने 
. छत्रपती शिवार लांबी 
eee या ५.२०० कि.मी. प्रजिमा २८ ची लांबी 
महाराज उद्यान -५४८ | लांबी 
बी-रवळगांव-आहेर- (१७ .५००--५.२००) २२.७०० 
बोरगांव-शिंदेटाकळी जिल्हा कि.मी. इतकी होईल. 
सरहदला मिळणारा रस्ता. 
एकूण ३५.७०० 
कि.मी. 


परिणामी रस्ते विकास योजना २००१-२१ मधील परभणी जिल्ह्यातील प्रमुख जिल्हा मार्ग 
दर्जाच्या रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ३५.७०० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी (१०६२.१८०-- 34.900) 
म्हणजेच १०९७.८८० कि.मी. इतकी व इतर जिल्हा मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत २०.०० कि.मी. ने घट 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२१/प्र.क्र.९२/नियोजन-२ 


होवून एकूण लांबी (६३१.४५० - २०.००) म्हणजेच ६११.४५० कि.मी. इतकी व ग्रामीण मार्ग रस्त्यांच्या 
एकूण लांबीत ९.५०० कि.मी. ने घट होवून एकूण लांबी (२९२२.८४०-९.५००) म्हणजेच २९१३.३४० 
कि.मी. इतकी होईल. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०१२७१६५६३६१११८ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


GANPAT SANDIPAN ८००५४ 
KACHARE 


849078 


(ग. सं. कचरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


१) विभागीय आयुक्‍्त,औरंगाबाद. 

२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग,नांदेड. (यांनी सदर शासन 
निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व 
नकाझामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या 
कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 

३) जिल्हाधिकारी,परभणी. 

४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद,परभणी. 

५) अधिक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, नांदेड (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास 

योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन 

जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल 
शासनास सादर करावा.) 

) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग,परभणी 

७) संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

) 
) 


रेखाचित्र शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय. 
रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 
१०) निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


